महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ जून, २०१९ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील 
कक्ष अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
Lad २ ३ 11 ७४ 4 
१) | att. अ.व.शिदे सामान्य प्रशासन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२) | श्रीमती | यो.सं.देसाई सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
3) श्रीमती । प्र.सं.चौधरी महिला व बाल विकास विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
४) श्री. सं.वा.जाधव संसदीय कार्य विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
५) श्री. Fat eR are उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
६) श्री. अ.श.पाटील जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७) श्री. रा.गि.कोळे कृषि व पदुम विभाग सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
८) श्री. ता.र.पवार ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 


2. 


2; 


8. 


मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 
दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१९३३०६७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


संबंधित कक्ष अधिकारी ( 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi ® 


संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


405'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


htra, 
1314631 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.9/१४-ब, दिनांक १२ जून, 2098 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल़भदास रोड, 
मुंबई-४०००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती- साप्रवि १४ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


